अधिसूचना 


गृह विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० एप्रिल, २००५, 


क्रमांक : एमसीटी ०३०५/३८८/प्र.क.५७/परि-५ 


ज्याअर्थी शासन मोटार वाहन अधिनियम १९८८ (१९८८ चा ५९) यांच्या कलम 
१६५ पोट कलम (१) ब (२) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मोटर 
वाहनाच्या वापरामुळे झालेल्या व्यक्तींचा मृत्यु किंबा त्यांना झालेली शारिरीक इजा किंवा त्यामुळे 
झालेल्या तिसऱ्या पक्षाच्या कोणत्याही मालमत्तेचे नुकसान किंबा दोन्हीही यांचा अंर्तभाव असणाऱ्या 
अपघाताच्या संबंधातील नुकसान भरबाईसाठीच्या दाव्याबर अभिनिर्णय करण्याच्या प्रयोजनासाठी 
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाबिष्ट असलेल्या क्षेत्रासाठी प्रत्येकी एक सदस्यांचे अशी एकूण 
८ (आठ) मोटार अपघात दाबा न्यायाधिकरणे गठीत करण्यात आली आहेत. 

त्याअर्थी आता मोटार बाहन अधिनियम १९८८ च्या (१९८८ चा ५९) कलम १६५ 
व्दारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन याव्दारे न्यायीक अधिकारी श्री. के. पी. 
कोटेचा, सह जिल्हा ब सत्र न्यायाधिश, औरंगाबाद यांची मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई येथे 
सदस्य म्हणून, त्यांनी पदभार स्विकारल्यापासून far शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत यापैकी जे 


,. अगोदर घडेल तोपर्वैत नियुक्‍ती करीत आहें. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 
we ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 
क्रमांक एमसीटी ०३०५/३८८/न्हिंद७/परि-५, 
गृह बिभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : 20 एप्रिल, २००५ 
माहितीसाठी सादर अग्रेषित :- 


सचिब, केंद्र शासन, परिवहन बिभागाचे सरफेस ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट (परिवहन कक्ष), नवी दिल्ली 
(पत्राने) 

महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपिलेट साईड), मुंबई (पत्राने) 

प्रोथोनोटरी आणि सिनीयर मास्टर, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने), 

महासंचालक आणि पोलीस महानिरीक्कक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई, 


55\D:\2005\Marking File\MCT-0305-388-57-tRAN-5 


परिहबन आंयुक्‍्त, मुंबई. 

जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई 

जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा, मुंबई, - 

अध्यक्ष, मोटार अपघात दाबा न्यायाधिकरण, मुंबई आणि पीठासन अधिकारी, राज्य परिबहन, अपिल 
न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

श्री. के. पी. कोटेचा, सह जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, औरंगाबंद 

मुख्यमंत्र्यांचे ह सचिष, मंत्रालय, मुंबई, 

उपमुख्यमंत्र्याचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सरचिंब, मंत्रालंय, मुंबई, 

राज्यमंत्री (परिबहम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

बिभागीय परिबहन अधिकारी, मुंबई (मध्य), मुंबई (पूर्व), मुंबई (पश्‍चिम), 

महालेखापाल, लेखा ब अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र १/२, मुंबई, नागपूर, 

अधिदान ब लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

बिधी व न्याय बिभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

वित्त विभाग (व्यय -८/वित्तीय सुधारणा), मंत्रालय, मुंबई, 

महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 

व्यबस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई (शासन राजपत्रात प्रसिध्द करुन 
९० प्रती पाठविण्यासाठी), 


वड नस्ती. - र , 
( & 


उप afta, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


